बुलडाणा जिल्हयातील चिखली व बुलडाणा 
तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग 
दर्जाचे रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक रवियो-२०१९/प्र.क्र. ९९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती, यांचे 
पत्र जा.क्र.का.२(२/दर्जोन्नती/२०१८/२५५३ दि.२६/६/ २०१९. 


प्रस्तावना:- 

बुलडाणा जिल्हयातील चिखली व बुलडाणा तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा 
मार्ग दर्जाचे रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत प्रस्ताव मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 

राज्य महामार्ग ते राज्य मार्गाला जोडणारा रस्ता असल्याने व तसेच जिल्हा परिषद , 
बुलडाणा यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित मार्ग मंजूर केल्यामुळे सदर रस्ता दर्जोन्नत 
करण्यासाठी शासन विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय:- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती,यांचा प्रस्ताव व 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांच्या मंजूरीनंतर बुलडाणा 
जिल्हयातील राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ (एम) ते माळवंडी, उंबरखेर, मातला, रायपुर, अंत्रीकोळी ते 
राज्यमार्ग-२१४ SHAT करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे रस्त्याचा । साखळी quad । दर्जीन्नती 
नांव क्रमांक क्रमांक करावयाची | नंतरची 
व लांबी लांबी क्रमांक 
| राष्ट्रीय महामार्ग ly ०/०० ते ५/०० | 48.00 प्रमुख जिल्हा 
७५३(एमोते ५.००कि.मी कि.मी. मार्ग-१०५ 
माळवंडी,उबंरखेड, | ग्रामा-६६ | ००/०० ते ३/०० 
मातला,रायपूर, ३.०० कि.मी. 
अंत्रीकोळी ते ग्रामा-७० ०/0०0 ते ४/०० 
राज्यमार्ग-२१४ ४ कि.मी. 
पर्यंतचा रस्ता इजिमा-१२६ | ०/०० ते ७/०० 
७.०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना, २००१-२१ नुसार, बुलडाणा जिल्ह्यतातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.०० कि.मी. वाढ होवून एकूण लांबी (२३४९.३९०--१९.०००) म्हणजेच 
२३६८.३९ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत ७.०० कि.मी.इतकी घट होवून एकूण 
लांबी (१४१८.३९०-७.०००) म्हणजेच १४११.३९ कि.मी. इतकी होईल. तसेच तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत 
१२.०० कि.मी.घट होवून एकूण लांबी (२८७२.६६-१२.००) म्हणजेच २८६०.६६ कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. ९९/नियोजन-२ 


तसेच सदर मागणीकृत रस्यांवर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना किंवा इतर 
कोणत्याही योजनेतून ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेल अथवा झालेल्या कामाचा 
दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असेल ser लांबीवर अर्थसंकल्पीय कामे किंवा इतर कोणत्याही 
योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत व सदर रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन करण्यात 
येणार नाही. या अटी व BTA अधिन राहुन सदर रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२८१७०९५७१७१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या र व नावाने, 
waroop 


री arashtra, 
3930fb1a491 b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2d 


cfb49 


Tukaram ११00९५ काडा 
(स्वरुप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्हयाच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा.) 
३) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 
५) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्हयाच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती 
१०) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


